मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नांदेड यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२२/प्र.क्र.२४/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २१ एप्रिळ, २०२२ 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२१/प्र.क्र.६८/प्रशासन-१ 
दि. ०१ ऑक्टोबर, २०२१. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१ 
दि. ०३ नोव्हेंबर, २०२१. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि. २२ फेब्रुवारी, २०२२. 
४ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड यांचे दि.२२ मार्च, २०२२ रोजीचे पत्र. 
५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर यांचे दि.२८ मार्च, २०२२ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय -: 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
नांदेड यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२१ ते दि. २८ फेब्रुवारी, २०२२ 
पर्यंत चालू ठेवण्यात आली होती. दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, दि.०३ नोव्हेंबर, २०२१ 
अन्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, लातूर या दोन नवीन कार्यालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ, लातूर ही कार्यालये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड या कार्यालयाच्या 
अधिपत्याखाली आणण्यात आली आहेत. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड याच्या 
अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड / लातूर या कार्यालयातील नियमित 
अस्थायी आस्थापनेवरील १२९९ पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील १६० पदे व जिल्हा परिषद अस्थायी 
आस्थापनेवरील १८ पदे अशा एकूण १४७७ पदांना सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार सहा महिन्यापेक्षा जास्त 
काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ मार्च, २०२२ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत 
चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. या 
शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “२०५९ -सार्वजनिक बांधकामे ८०- सर्वसाधारण, 
००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक 
बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचाळन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर)” या लेखाशिर्षाखाळील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.२४/प्रशासन-१ 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. २२ फेब्रुवारी, २०२२ या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४२११५२२१०७०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Vikram Nivrutti Dhamal 
ment Of Maharashtra, ou=Public Works 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Vikram Nivrutti rs Pa 
1011091 4a87080cb6871 2dbS5efd1 7465069284 
5, 
D h ama | त ह Nwcata Briel 
Date: 2022.04.21 15:25:56 +05'30' 


(वि. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


DI 
Di 
2: 
el 


o 7 
य्ऱ्“ 


महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड/ लातूर 

जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, नांदेड / लातूर. 

वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-११/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन प्रशासन- १ (निवडनस्ती). 


२ 


x ww 


Cc 


~ 


4 
& 
9 
ह. 


YS <.->- 


~ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.२४/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. सीओएन २०२२/प्र.क्र.२४/प्रशासन -2, 


दिनांक 22.0%.2022 सोबतची ६ विवरणपत्रे 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ ae 
. पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ नाज ण 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या ude तह 
| अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये कन जी मु पदांची 
j द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ; 
संख्या 
g R 3 v & द 
१ धीक्षक अभियंता, १३८ शिण १३८ 
सा.बां.मंडळ.., नांदेड 
२ | अधोक्षक अभियंता शिंग ७५ man os 
सा.बां.मं., लातूर 
'एकूण १३८ ७५ ee २१३ 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ दि.०१/०३/२०२२ 
डं पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ | पासून 
चं कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत 
* अस्थायी पदांची । अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये | मुदतवाढ द्यावयाच्या 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट पदांची संख्या 
g R 3 Xv & द 
१ धोक्षक अभियंता, ५७६ शग शिगा ५७६ 
सा.बां.मं., नांदेड 
२ धीक्षक अभियंता २१८ शिंग aa २१८ 
सा.बां.मं., लातूर 
'एकूण ७९४ 1 0 | 6 ७९४ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.२४/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. सीओएन २०२२/प्र.क्र.२४/प्रशासन -2, 


दिनांक २१.०४.२०२२ सोबतची ६ विवरणपत्रे 
विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ ee 
प्त पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ च त 
* कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या च्या 
rn अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये | IT a 0000 
; द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट | 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ द्‌ 
१ | अधीक्षक अभियंता १८२ ha a १८२ 
सा.बां.मं., नांदेड 
२ | अधौक्षक अभियंता ६७ शिया शि ६७ 
सा.बां.मं., लातूर 
'एकूण २४९ 1 0 | 6 २४९ 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ es 
a पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ व्या 
* कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या जट 
= अस्थायी पदांची  । अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये enon र 
भ द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट * 
संख्या 
g R 3 4 ष्‌ द्‌ 
g धीक्षक अभियंता ०७ णं aa ०७ 
सा.बां.मं., नांदेड 
२ धीक्षक अभियंता शिंगी | “| शकि 
सा.बां.मं., लातूर 
एकूण a a Le] | शिडि& आँ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.२४/प्रशासन-१ 


शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. सीओएन २०२२/प्र.क्र.२४/प्रशासन -2, 


दिनांक 22.0%.2022 सोबतची ६ विवरणपत्रे 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ os 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ । पर्यंत मुदतवाढ रं 
* | कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पर्यंत 
क्र. पांची nel पदांमध्ये पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये नात पती 
; द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट र 
संख्या 
१ R 3 v & द 
१ धोक्षक अभियंता ay na a डं 
सा.बां.मं., नांदेड 
धीक्षक अभियंता v ha = v 
सा.बां.मं., लातूर 
'एकूण ९८ PF eo] १८ 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ ees 
~ पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ere 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या ude यावेत 
; अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये sae मु यी 
j द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : 
संख्या 
शु R 3 v प्‌ द 
१ धोक्षक अभियंता १३१ शिंक ३१ १०० 
सा.बां.मं., नांदेड 
२ धोक्षक अभियंता ७१ aa ११ ६० 
सा.बां.मं., लातूर 
एकूण २०२ a ce BR १६० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


